RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० / श्रावण १-७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


वाचा .. 


- 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

(१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३) व्यवस्थापकीय संचालक , दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) पुणे यांचे कडील 
प्रस्ताव दिनांक २४ जून २०१९ व संचालक मंडळ सभा दिनांक १८ जुलै २०१८ मधील ठराव क्रमांक ७ ९. 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १-सआ / का.क . १५६/ कॉसमॉस बँक/ २१६३/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कॉसमॉस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेचा 
प्रस्ताव दिनांक २४ जून २०१९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेमध्ये विलीन करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांनी विलीनीकरणापूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रदान करीत आहे 


, 


: 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचेनाव 

( २ ) 
श्री . पुणेकर संजय नारायण 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ 


मुख्य व्यवस्थापक 


( ५ ) 
मुंबई- उपनगरे , ठाणे, पालघर , 
रायगड, नवी मुंबई, रत्नागिरी, 

सिंधुदुर्ग जिल्हे 
मुंबई- उपनगरे, ठाणे, पालघर , 
रायगड, नवी मुंबई , रत्नागिरी , 
सिंधुदुर्ग, पुणे , सातारा जिल्हे 
मुंबई-उपनगरे , ठाणे, पालघर , 


२ 


श्री . पवार आनंत धोंडू 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


- 


my 


श्री . शेळके विलास जगन्नाथ 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९, २०२० / श्रावण १-७, शके १ ९ ४२ 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ मार्च २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे-१५२० / प्र.क्र .४ ९ /१ ९. — या विभागातील खालील नमूद अधिकारी दिनांक ७ मार्च २०२० ( म.पू. ) रोजी शासन सेवेतून 
स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्रीमती संहिता सुनिल सावंत 


कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दीपा साळगांवकर, 


कक्ष अधिकारी, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


